सत्यशोधक दखल सेवाभावी संस्था, औंढा (ना), 
जि.हिंगोळी संचलित श्रीमती पंचफुलाबाई 
फकिरराव बांगर कनिष्ठ महाविद्यालय, खटकाळी, 
हिंगोली या कनिष्ठ महाविद्यालयाचे, खाकी बाबा 
मठाच्या बाजूला, हिंगोली येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१५/प्र.क्र.४०५/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ मे, २०१८ 


वाचा :- 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ATTRA २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 


संदर्भ - विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.उमावि-३/२०१४-१५/९८७/८८, 
दिनांक १ एप्रिल, २०१५ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

सत्यशोधक दखल सेवाभावी संस्था, औंढा (ना), जि.हिंगोली संचलित श्रीमती पंचफुळाबाई 
फकिरराव बांगर कनिष्ठ महाविद्यालय, खटकाळी, हिंगोली या कला शाखा (मराठी माध्यम) 
विनाअनुदानित व विज्ञान शाखा (इंग्रजी माध्यम) कायम विनाअनुदानित) कनिष्ठ महाविद्यालयाचे, 
खाकी बाबा मठाच्या बाजूला, हिंगोली येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त कनिष्ठ महाविद्यालयाचे सध्याच्या भाडयाच्या इमारतीतून स्वत:च्या स्वयंपूर्ण 
इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित आहे. सदर कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर 
करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) स्थलांतरीत कनिष्ठ महाविद्यालयाची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली 
जाणार नाही. 

2) कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची स्थळांतरास संमती असल्याची लेखी स्वरूपात 
खात्री करणे तसेच शाळेतील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचे स्थलांतराच्या ठिकाणी समायोजन करणे 
आव्यक राहील. 

3) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक शिक्षक 
व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल 
होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी Hoe डापथपत्र 
सादर करणे आवड्यक राहील. 

४) शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी पक्की इमारत व 
सर्व भौतिक सुविधा आणि शौक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ 
सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले हापथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१५/प्र.क्र.४०५/एसएम-१ 


५) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 

६) स्थलांतरीत कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही 
अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार नाही 

७) सदर कनिष्ठ महाविद्यालय मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 

८) कला शाखा (मराठी माध्यम) यामध्ये शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दिनांक 
२८/०८/२०१५ नुसार विहित केलेल्या संच मान्यतेच्या सुधारित निकषानुसार व याबाबत शासनाकडून 
वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या SSAA अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी 
कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत हे संस्थेस 
बंधनकारक राहील. तसेच अनुज्ञेय पदांपैकी Rea पदे अतिरिक्त कर्मचाऱयांमधून समायोजनाने 
भरण्याबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. तसेच विज्ञान शाखा (इंग्रजी 
माध्यम) ही कायम विनाअनुदानित तत्वावरील असल्याने त्यामध्ये कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 

९) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील 

२. वरील अट क्र.( ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग 
औरंगाबाद यांनी सदर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या WAR मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक पुढील 
कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५११५३३७४३२१ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundh 
Of Maharasht 


Pravin Rajaram o-srextesstennaspon 


talCode=400032, st=Mah. 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789¢7" 


Muddhe _, 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग,मुलींचे आयटीआय समोर, मनपा 
रोड, मिपा इमारत, भडकलगेट, औरंगाबाद 

) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, हिंगोली 
४) अध्यक्ष, सत्यशोधक दखल सेवाभावी संस्था, औंढा (ना), ता.औंढा, जि.हिंगोली 
) निवडनस्ती (एसएम-१). 


me) 


AN 


o~ 
ae 


पृष्ठ २ पैकी 2 


